भाजीपाला,रोपमळे,फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने 
योजनेसाठी सन २०१९-२० मध्ये मजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी माहे ऑगस्ट,२०१९ ते 
डिसेंबर,२०१९ अखेरपर्यंत होणाऱ्या खर्चास वित्तीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- लेखानु-२०१९/प्र.क्र.७४/१३-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ०२ ऑगस्ट,२०१९ 


संदर्भ :- १ वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८/७/२०१९. 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.फरोवा-२०१९/प्र.क्र.७४/१३-अ, 
दि.२३ एप्रिळ,२०१९. 
3) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-अ, 
दि. १२/७/२०१९. 


प्रस्तावना:- 


भाजीपाला रोपमळे,फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (२४०१ १७२२) या योजनेतर योजनेसाठी 
सन २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पात रु.७०.९२ कोटी (सत्तर कोटी ब्याण्णव लक्ष) तरतूद करण्यात 
आलेली आहे.त्यापैकी रक्‍कम रु. २३.६४ कोटी (तेवीस कोटी चौसष्ट लक्ष) लेखानुदानाव्दारे एप्रिल ते 
जुले, २०१९ मधील खर्चासाठी शासन निर्णय दि.२३ एप्रिळ,२०१९ अन्वये निधी वितरीत करण्यात आला 
होता. उर्वरित रक्‍कम रु रु.१८.९१ कोटी (अठरा कोटी एक्याण्णव लक्ष) निधी माहे ऑगस्ट,२०१९ ते 
डिसेंबर,२०१९ अखेर पर्यंतच्या वित्तीय खर्चासाठी वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. 

SAGA (२४०१ १७२२) अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीपैकी उर्वरित रक्‍कम रु.१८.९१ 
कोटी (अठरा कोटी एक्याण्णव लक्ष) निधी माहे ऑगस्ट,२०१९ ते डिसेंबर,२०१९ अखेर या योजनेवरील 
आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 


भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (२४०१ १७२२) या योजनेतर योजनेसाठी 
सन २०१९-२० मध्ये रक्‍कम रु.१८.९१ कोटी (अठरा कोटी एक्याण्णव लक्ष) निधी माहे ऑगस्ट,२०१९ ते 
डिसेंबर,२०१९ अखेर पर्यंतच्या खर्चासाठी वित्तीय मान्यता तसेच वित्त विभाग अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८/७/२०१९ नुसार सन २०१९-२० च्या प्रथम नऊमाहिकरीता (डिसेंबर 
अखेर) आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ६० टक्केच्या 
मर्यादेत खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी उपरोक्‍त वित्त विभागाच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. उर्वरित रक्‍कम रु.१८,९१,२९,८७०/- (अठरा कोटी एक्याण्णव लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/प्र.क्र.७४/१३-अ, 


एकोणतीस हजार आठडो सत्तर) एवढा निधी माहे ऑगस्ट,२०१९ ते डिसेंबर, २०१९ अखेर पर्यंत 
परिशिष्ट-"अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे बाबनिहाय वितरीत करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०२१६२९५३९८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2019.08.02 16:39:35 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

३. सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

४. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक,( संचालक फलोत्पादन,कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

यांचे मार्फत 

५. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,( संचालक फलोत्पादन,कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे यांचे मार्फत 

. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 

. महाळलेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०.सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई -३२, 

११.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१२.निवड नस्ती (१३-ओ) 


on G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/प्र.क्र.७४/१३-अ, 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.लेखानु-२०१९/प्र.क्र.७४/१३-अ, 
दि. २ ऑगस्ट,२०१९ सोबतचे परिशिष्ट 
परिशिष्ट-"अ" 


भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य) (२४०१ १७२२) लेखाशिर्षांतर्गत 
बाबींसाठी प्रथम नऊ माहिकरिता (माहे डिसेंबर,२०१९ अखेरपर्यंत) निधी वितरण. 


(रुपये हजारात) 
माहे ऑगस्ट,२०१९ ते डिसेबर,२०१९ या पाच महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी मंजूर निधी व मंजूर निधीचा मासिक कडा फ्लो 
बाब मंजूर निधीची मासिक कशा फ्लो 
बाबनिहाय ऑगस्ट,१९ । सप्टेबर,१९ | आक्टोबर,१९ | नोव्हेंबर,१९ | डिसेबर,१९ 
विभागणी 

०१ वेतन १२७६५४.००० २५५३१.००० २५५३१.००० २५५३१.००० २५५३१.००० २५५३०.००० 
०२ मजूरी १९६००.००० ३९२०.००० ३९२०.००० ३९२०.००० ३९२०.००० ३९२०.००० 
03 अतिकालिक १४.००० १४.००० ०,००० ०,००० ०,००० ०,००० 
०६ दूरध्वनी,वीज ४४०.००० ८८.००० ८८.००० ८८.००० ८८.००० ८८.००० 
११३ देशांतर्गत ~00,000 4&0.000 4&0.000 4&0.000 4&0.000 4&0.000 
१३ कार्यालयीन खर्च ५३४.००० १०७.००० १०७.००० १०७.००० १०७.००० १०६.००० 
१४ भाडेपट्टी व कर ५४.००० १८..००० १८..००० १८..००० 0,000 0,000 
१७ संगणक we 48.000 98.000 0,000 0,000 0,000 0,000 
29 पुरवठा व सामुग्री १३३३४.००० २६६७.००० २६६७.००० २६६७.००० २६६७.००० | २६६६.००० 
२४ पेट्रोल तेल व वंगण १९.२०० १९.२०० ०.००० ०.००० ०.००० ०.००० 
२७ लहान बांधकामे २६६६६.६(७७० 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
१८९१२९.८७० | ३३०१०.२०० | ३२९६३.००० | ३२९६३.००० |, ३२९४५.००० | ३२९४२.०७० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


